पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/ रेखाचित्र शाखा/ रवियो२०२१-४१/१९४८, दि.०७/१०/२०२०. 


प्रस्तावना:- 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 ही पुढील वर्षी संपुष्टात येत असल्याने त्यापुढील सन 


रस्ते विकास योजना २०२१-२०४१ तयार 


करणेसाठी समिती नेमणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.९६ /नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- १२ नोव्हेबर, २०२०. 


२०२१-२०४१ हया २० वर्षासाठी रस्ते विकास योजना तयार करणेची कार्यवाही हाती घेणे आवश्‍यक 


आहे. 


प्रस्तावित सन २०२१-२०४१ ची रस्ते विकास योजना तयार करण्यासाठी शासनस्तरावरून 


समिती स्थापन करणे आवश्‍यक आहे. याकरीता शासनाने सन २०२१-२०४१ ची रस्ते विकास योजना 
तयार करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 
सन २०२१-२०४१ ची रस्ते विकास योजना तयार करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत 
करण्यात येत आहे. 
अ.क्र नाव पदनाम पद 
षि श्री.प्रकाश इंगोले मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, अध्यक्ष 
कोकण 
२. श्री.सदाशिव साळुंखे । मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, सह अध्यक्ष 
पुणे 
3: श्री.दिलीप oars मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, सदस्य 
औरंगाबाद 
४. श्री.बस्वराज पांढरे उप सचिव (रस्ते) सदस्य 
५. श्री.विळास कांबळे अधिक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, ठाणे सदस्य 
न्य श्री.प्रदीप दळवी कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, क्र.२ सदस्य 
ठाणे सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.९६ /नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११२१३४११९२६१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या नावाने व आदेझ्ानुसार 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
rashant BRC oe iner Of Merercante ou Dubie 

Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=2b1bad66664b 1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f 


Vinayakrao Patil का 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

२) उप सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

3) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 
) 
) 
) 


४) सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ. 
५) सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
६) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


